शासन निर्णय क्रमांकः आयएफएस-५०२२/प्र.क्र.४२/फ-७अ 


भारतीय वन सेवेतील सन २०२० च्या तुकडीतील 
अधिका-यांकरीता “On the Job Training (OJT)” 
प्रशिक्षण आयोजित करण्याकरीता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आयएफएस-५०२२/प्र.क्र.४२/फ-७अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १. पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार यांचे अ. झा. पत्र 
क्र.15011/10/2010-175-॥1, दिनांक १८/०३/२०१६. 
२. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अँरकेडमी,डेहराडून यांचे पत्र क्र. 2161/NFA-2022/70.21/ 
(2020-22 Course), दिनांक १४/०३/२०२२. 
३. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अँकॅडमी, डेहराडून यांचे पत्र क्र. 11/NFA-2022/70.21 / 
(2020-22 Course), दिनांक ०४/०४/२०२२. 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय सम क्रमांक दिनांक ०२/०५/२०२२ व 
दिनांक १९/०५/२०२२. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख),म.रा.नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-९/ भावसे/ 
मेंटर-६/ प्र.क्र.०९ (२१-२२)/७३१/२२-२३, दिनांक १५/०७/२०२२. 
६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख),म.रा.नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-९/ भावसे/ 
मेंटर-६/ प्र.क्र.०९ (२१-२२)/९८७/२२-२३, दिनांक २५/०८/२०२२. 


(> 
ae 


प्रस्तावना:- 
भारतीय वन सेवेतील सन २०२० च्या तुकडीतील परिविक्षाधिन अधिकारी यांचेकरीता “On the 


Job Training (OUT)” करिता दिनांक ७ मे, २०२२ ते दिनांक २८ ऑगस्ट,२०२२ या कालावधीकरीता 
कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी Level १० in the Pay Matrix) सहाय्यक वनसंरक्षकाची ०२ 
(दोन) अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत महसूल व वन विभागा शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक 
०२/०५/२०२२ आणि ०१ (एक) अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत महसूल व वन विभागा शासन निर्णय 
समक्रमांक, दिनांक १९/०५/२०२२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तथापी सदर परिविक्षाधीन 
अधिकारी पदग्रहण अवधी/ रजा घेऊन विभागामध्ये रूजू झाले असल्याने त्यांच्या १६ आठवड्यांच्या 
“On the Job Training (OJT)” प्रशिक्षणातील ०२ आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले नसल्याने त्यांचा 
(OUT) प्रशिक्षणाचा काळावधी ०२? आठवड्यांनी वाढविण्याकरीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल 
प्रमुख),म.रा.नागपूर यांच्या संदर्भाधीन दिनांक १५/०७/२०२२ व दिनांक २५/०८/२०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार भारतीय वन सेवेतील सन २०२० च्या तुकडीतील 


शासन निर्णय क्रमांकः'आयएफएस-५०२२/प्र.क्र.४२/फ-७अ 


परिविक्षाधिन अधिकारी यांचेकरीता कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी Level १० in the Pay 
Matrix) सहाय्यक वनसंरक्षकाची ०३ (तीन) अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२० च्या तुकडीतील, भारतीय वन सेवेतील, महाराष्ट्र संवर्गातील परिविक्षाधीन 
अधिकारी यांना १६ आठवड्यांचे “On the Job Training (OUT)” प्रशिक्षणा करीता दिनांक ७ मे, २०२२ 
ते दिनांक २८ ऑगस्ट,२०२२ या कालावधीकरीता कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी Level १० in 
the Pay Matrix) सहाय्यक वनसंरक्षकाची पदे निर्माण करण्यास संदर्भाधीन दिनांक ०२/०५/२०२२ व 
दिनाक्म १९/०५/२०२२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. उक्त भावसे प्रशिक्षणार्थीना इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वन अकॅडमी, डेहराडूनमधून दिनांक ०६/०५/२०२२ रोजी कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांनी 
पदग्रहण अवधी/रजा उपभोगली असल्याने त्यांच्या १६ आठवड्यांच्या “On the Job Training (OUT)” 
प्रशिक्षणातील ०२ आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले नाही. सदर ०२ आठवड्यांचे “On the Job 
Training (OUT)” प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी त्यांच्याकरीता दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ ते दिनांक 
११ सप्टेंबर, २०२२ या काळावधी करीता वन विभागात कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी Level १० 
in the Pay Matrix) सहाय्यक वनसंरक्षकाची, महाराष्ट्र राज्यातील वनवृत्तातील खालीलप्रमाणे ०३ 
(तीन) अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव वनवृत्ताचे नाव वन विभाग 
श्री. हरविर सिह गडचिरोली गडचिरोली 
श्री. वरुण बी. आर. गडचिरोली आल्लापल्ली 
श्रीमती आर्या व्हि.एस. नागपूर गोंदिया 


सदर अधिसंख्य पदे दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ ते दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२२ या 
काळावधीसाठी अस्तित्वात राहतील. 


५. उक्त अधिका-यांकरीता दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ ते दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२२ या 
कालावधीकरीताचा सदर पदावरील वेतन व भत्यापोटी येणारा खर्च प्रधानशिर्ष “ मुख्य लेखाशिर्ष 
२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), १०१ वनसंधारण व विकास, १०१ (०१) प्रशासन व संरक्षण 
(२४०६ ००९६) ०१-वेतन ” या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 


६. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि२०१२/प्र.क्र.६६/१२/ वित्तिय 
सुधारणा-१, दि. ११ जुले २०१२ व शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/ वित्तिय सुधारणा-१ , 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक'आयएफएस-५०२२/प्र.क्र.४२/फ-७अ 


दि. २० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनूसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१९१४३६५४०५१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुनकाढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 
RAVIKIRAN OR xc OF ANNA EEE HO 


2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209f1 258e 1 70f8f617d261f81e62 
81dfbfdf28cOd, postal 


\de=400032, st=Maharashtr. 
B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A13D04798D 
2EE7A3F1C7DCC5655271C, RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
2022.09.19 14:39:22 +05'30' 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक(मंत्रालय) 


प्रत:- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५. संचालक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन AHSAN, डेहराडून, 
६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कार्मिक),नागपूर. 
७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) चंद्रपूर. 
८. मुख्य वनसंरक्षक, ( शिक्षण व प्रशिक्षण) पुणे. 
९. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) नागपूर. 
१०.वनसंरक्षक(प्रा) गडचिरोली. 
११.संबंधित परिविक्षाधिन भावसे अधिकारी. 
१२.महालेखापाल (लेखा व परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता )मुंबई/नागपूर. 
१३.अवर सचिव, कार्यासन /फ-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कोषागार अधिकारी, नागपूर/गडचिरोली. 
१५.सहायक संचालक, भावसे/लेखा कक्ष, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती, कार्यासन फ-७ अ. 


पृष्ठ३पैकी३ 


